अधीक्षक अभियंता, रत्नागिरी पाटबंधारे मंडळ, 
कुवारबांव-रत्नागिरी यांच्या अधिपत्याखाली 
असलेल्या कार्यकारी अभियंता, पाटबंधारे प्रकल्प 
बांधकाम विभाग, चिपळूण व त्यांच्या अधिनस्त ६ 
उप विभागीय कार्यालयातील नियत अस्थायी व 
रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना 
दिनांक ०१.०३.२०२४ ते दि. ३१.०८.२०२४ पर्यंत 
मुदतवाढ मंजूर करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांक : मुदवा-२०२३/प्र.क्र.२३/खारभूमी 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- ०४ मार्च, २०२४ 
पहावे :- 
१) शासन निर्णय, जलसंपदा विभाग, क्रमांक मुदवा-२०२३/प्र. क्र. १७०/ खारभूमी, दि. ०९.१०.२०२३. 
२) मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, कोंकण प्रदेश, मुंबई या कार्यालयाचे जा.क्र.मुअ/जसंविकोप्र/ 
आ.५(१/६३१/सन २०२४, दि. १४.०२.२०२४ रोजीचे पत्र व सहपत्र. 

३) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक -पदनि-२०१६ /प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क. दिनांक २१.०२.२०२४ 


प्रस्तावना :- 
अधीक्षक अभियंता, रत्नागिरी पाटबंधारे मंडळ, कुवारबांव-रत्नागिरी या मंडळ कार्यालयाच्या 
अधिपत्याखालील कार्यकारी अभियंता, पाटबंधारे प्रकल्प बांधकाम विभाग, चिपळूण व त्यांच्या अधिनस्त ६ 
उपविभागीय कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील १४२ व रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील 
१४ अज्ञा एकूण १५६ पदांना संदर्भ क्र. १ येथील दिनांक ०९.१०.२०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये 
दिनांक ०१.०९.२०२३ ते दिनांक २९.०२.२०२४ पर्यंत मुदतवाढ मंजूर करण्यात आली होती. आता त्याच 
कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील १४२ व रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील १३ अज्ञा 
एकूण १५५ पदांना दिनांक 09.03.2028 ते दि. ३१.०८.२०२४ पर्यंत मुदतवाढ मंजूर करणेबाबत संदर्भ क्र. 
२ येथील दिनांक १४.०२.२०२४ च्या पत्रान्वये प्रस्ताव शासनास प्राप्त झाला आहे. वित्त विभागाच्या संदर्भ 
क्र.३ येथील दिनांक २१.०२.२०२४ रोजीच्या शासन निर्णयास अनुसरुन खालीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत 
आहे. 
शासन निर्णय :- 
अधीक्षक अभियंता, रत्नागिरी पाटबंधारे मंडळ, कुवारबांव-रत्नागिरी या मंडळ कार्यालयाच्या 
अधिपत्याखालील कार्यकारी अभियंता, पाटबंधारे प्रकल्प बांधकाम विभाग, चिपळूण व त्यांच्या अधिनस्त ६ 
उपविभागीय कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील १४२ व रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील 
१३ अशा एकूण १५५ पदांना सोबतच्या परिशिष्ट "अ" आणि "ब" येथे दर्शविल्याप्रमाणे खालील अटींच्या 
अधीन राहून दिनांक ०१.०३.२०२४ ते दि. ३१.०८.२०२४ पर्यंत मुदतवाढ याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. 
अ) नियत अस्थायी पदे ६ महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधीसाठी रिक्‍त नसावी. 
ब) नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदे ही दिनांक ०६.०२.२००३ च्या शासन निर्णयान्वये मंजूर 
सुधारित आकृतीबंधानुसार ४५२९७ पदांच्या मर्यादेत असावीत. 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदवा-२०२३/प्र.क्र.२३/खारभूमी 


२. वरील कार्यालयांच्या आस्थापनेवर होणारा खर्च " मागणी क्रमांक आय-५, लेखाशीर्ष-४७०१ मोठे व 
मध्यम पाटबंधारे प्रकल्प यावरील भांडवली खर्च (योजनेत्तर), १९० सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर 
उपक्रमातील गुंतवणूका (०२) विविध पाटबंधारे विकास महामंडळांना भाग भांडवली अंडादान, (०२) (०३) 
कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळास भाग भांडवली अंशदान (४७०१-एच ७५४) ५४ गुंतवणूका, व नियत 
अस्थायी आस्थापनेवरील मागणी क्रमांक आय - ५, लेखाशीर्ष-४७०१ मोठे व मध्यम पाटबंधारे यावरील 
भांडवली खर्च १९० सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील गुंतवणूका (०४), विविध पाटबंधारे विकास 
महामंडळांना भागभांडवली अंशदान (वेतन) (०४) (03) कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ, भाग भांडवली 
अंशदान (वेतन) (४७०१-आय १८९)" या GARNI टाकून तो मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानातून 
भागविण्यात यावा. 


३. BT ae निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक -पदनि-२०१६ /प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क, दिनांक २१.०२.२०२४ 
नुसार प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


छ. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२४०३०४१६०३२६३४२७ असा आहे. हा 
आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by VARSHA SANDEEP BHAGAT 


सहपत्र न परिशिष्ट "अ " व "ब " VA R S H A S A N D F F p DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=WATER 

. RESOURCES DEPARTMENT, 
2.5.4.20=b200b2df2a6c4331b4a626db8cf6d32f7b30a2c55 14afe 
21882df51ab8cdaad2, postalCode=400032, st=Maharashtra, 

B H A G AT serialNumber=2711C10FA6CF7DA605799BE6228F533334F260E 
DEE79F096333766DAB604E021, cn=VARSHA SANDEEP BHAGAT 
Date: 2024.03.04 16:12:28 +05'30' 
(वर्षा भगत) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 

प्रत सहपत्रासह :- 

महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर. 

महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य (लेखा परीक्षा), मुंबई/नागपूर. 

निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई. 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे 

अवर सचिव (आ. पु.क.), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई- ३२. 

वित्त विभाग (व्यय-१२), मंत्रालय, मुंबई ३२. 

वित्त विभाग (अर्थसंकल्प-१९), मंत्रालय, मुंबई ३२. 

कार्यकारी संचालक, कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ, ठाणे 

मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग,कोकण प्रदेश, मुंबई 

अधीक्षक अभियंता, रत्नागिरी पाटबंधारे मंडळ, कुवारबांव-रत्नागिरी. 

कार्यासने, अर्थ-२/आ(प्रशि), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

खारभूमी कार्यासन (संग्रहार्थ) 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदवा-२०२३/प्र.क्र.२३/खारभूमी 


परिशिष्ट - "अ 


(शासन निर्णय,जलसंपदा विभाग क्रमांक : मुदवा-२०२४/प्र.क्र.२३/खारभूमी, दि. ०४ मार्च, २०२४ चे सहपत्र) 


अ.क्र 


मंडळ/विभाग/उपविभाग 


नियत अस्थायी पदांचा तपशिळ 


पदसंख्या 


(१) 


(२) 


(३) 


१) 


पाटबंधारे प्रकल्प बांधकाम 
विभाग, चिपळूण 


१) कार्यकारी अभियंता 


२) उप कार्यकारी अभियंता 


3) कनिष्ठ अभियंता 


४) विभागीय लेखापाल 


६) भांडारपाल 


७ वरिष्ठ लिपिक 


८) कनिष्ठ लिपिक/टंकळेखक 


) 
) 
) 
) 
4) प्रथम लिपिक 
) 
) 
) 
) 


९) आरेखक 


qo) सहाय्यक आरेखक 


११) संगणक 


१२) सहाय्यक भांडारपाल 


१४) उच्च / निम्न श्रेणी लघुलेखक 


44) नाईक 


axe) me) axe) axe) ae) me) ae) ळ 


) 
) 
) 
१३) वाहनचालक 
) 
) 
) 


१६) शिपाई 


(> 
ae 


१७ चौकीदार 


axe) 


एकूण 


aN 
9८ 


२) 


पाटबंधारे प्रकल्प बांधकाम 
उपविभाग, खोपी 


१) उप विभागीय अभियंता 


२) कनिष्ठ अभियंता / शाखा अभियंता 


3) वरिष्ठ लिपिक 


४ कनिष्ठ लिपिक / टंकलेखक 


६) आरेखक, श्रे- 3 


७) शिपाई 


) 
) 
) 
4) वाहन चालक 
) 
) 
) 


८) चौकीदार 


९) स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक 


oc} -0 | 2A] oO] 0] zw] -0 | CK] -5 


एकूण 


३) 


पाटबंधारे प्रकल्प बांधकाम 
उपविभाग क्र. १, भरणे 


१) उप विभागीय अभियंता 


2) कनिष्ठ अभियंता / शाखा अभियंता 


3) वरिष्ठ लिपिक 


) 
) 
४ कनिष्ठ लिपिक / टंकलेखक 
५) वाहन चालक 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदवा-२०२३/प्र.क्र.२३/खारभूमी 


६) आरेखक, श्रे- ३ 1१ 

७ शिपाई २ 

८) चौकीदार 1१ 

९) स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक ४ 
एकूण १८ 

8) | गडगडी प्रकल्प उपविभाग, १) उप विभागीय अभियंता 1१ 
देवरुख २) कनिष्ठ अभियंता / शाखा अभियंता ४ 

३) वरिष्ठ लिपिक ae 

४ कनिष्ठ लिपिक / टंकलेखक ३ 

५) वाहन चालक ॥. Se 

६) आरेखक, श्रे-३ a = 4 

७ शिपाई २ 

८) चौकीदार = a 

९) स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक ४ 
एकूण १८ 

५) ।गडगडी प्रकल्प उपविभाग, १) उप विभागीय अभियंता ae 
कुचांबे (संगमेश्वर) २) कनिष्ठ अभियंता / शाखा अभियंता ४ 

३) वरिष्ठ लिपिक 1 १ 

४ कनिष्ठ लिपिक / टंकलेखक ३ 

५) वाहन चालक Ee a. 

६) आरेखक, F 3 a 

७ शिपाई २ 

८) चौकीदार a aa 

९) स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक ४ 
एकूण १८ 

६ | पाटबंधारे प्रकल्प बांधकाम १) उप विभागीय अभियंता 1१ 
उपविभाग, आरवली २) कनिष्ठ अभियंता / शाखा अभियंता ४ 

३) वरिष्ठ लिपिक = आ 

४ कनिष्ठ लिपिक / टंकलेखक ३ 

५) वाहन चालक शिळ आणा 

६) आरेखक, श्रे- ३ a. oe 

७ शिपाई २ 

८) चौकीदार a 

९) स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक ४ 
एकूण १८ 

७ | पाटबंधारे प्रकल्प बांधकाम १) उप विभागीय अभियंता |e 
उपविभाग क्र. ३, भरणे २) कनिष्ठ अभियंता / शाखा अभियंता ४ 

३) वरिष्ठ लिपिक शिळ क 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदवा-२०२३/प्र.क्र.२३/खारभूमी 


x) कनिष्ठ लिपिक / टंकलेखक ३ 
५) वाहन चालक 1 १ 
६) आरेखक, श्रे- ३ [oe | 
9) शिपाई Q 
) q 
४ 


८) चौकीदार 

९) स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक 
एकूण १८ 
एकूण १४२ 
(१--२--३--४--५--६--७) 


itally signed by VARSHA SANDEEP BHAGAT 


ig 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, WATER 
RESOURCES DEPARTMENT, 
2. 


5.4.20=b200b2df2a6c433 1b4a626db8cf6d32f7b30a2c55 14afe21 
882df5 1ab8cdaad2, postalCode=400032, st=Mahi 


tt 
B H AG A T INumber=2711C10FA6CF7DA605799BE6228F533334F260EDE 
E79F096333766DAB604E021 :-VARSHA SANDEEP BHAGAT 


Date: 2024.03.04 16:12:49 +05'30' 


(वर्षा भगत) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदवा-२०२३/प्र.क्र.२३/खारभूमी 


परिशिष्ट - "ब" 
(शासन निर्णय,जलसंपदा विभाग क्रमांक : मुदवा-२०२४/प्र.क्र.२३/खारभूमी, दि. ०४ मार्च,२०२४ चे सहपत्र) 


पाटबंधारे प्रकल्प बांधकाम विभाग, चिपळूण व त्यांच्या अधिनस्त ६ उप विभागीय कार्यालयातील रुपांतरीत 


अस्थायी आस्थापनेवरील पदांचा तपशील 


अ.क्र कर्मचाऱ्याचे नांव पदनाम सेवानिवृत्तीचा दिनांक 

| a | श्रीमती ART शंकर ARS स्वच्छक ३१.०१.२०२५ 
Q श्री. हरीश्चंद्र रामा साळवी चौकीदार ३१.०५.२०२६ 
3 | श्री. अशोक धोंडू जाधव चौकीदार ३०.०६.२०२४ 
४ श्री. सुनिल रामचंद्र खोपकर मजूर ३१.१२.२०२८ 
५ | at. शांताराम सखाराम शिगवण मजूर 30,08 202% 
६ | श्री. मधुकर रामचंद्र तटकरी मजूर ३१.०५.२०२४ 

श्री. चंद्रकांत बाबू पंडम मजूर ३१.०५.२०२५ 

श्री. अनंत बापू धुळप मजूर ३१.०३.२०२६ 

श्री. विलास धाकटू चव्हाण मजूर ३१.०१.२०२७ 
| ao | o | श्री. संतोष मानाजी रुके मजूर ३०.०४.२०२४ 
Ee १ | श्री. जगन्नाथ बाळा जाधव मजूर ३१.०५.२०२५ 
१२ | श्री. काशिराम तात्याबा धोत्रे मजूर ३०.०६.२०२६ 
१३ | श्री. जनार्दन दिनकर धोत्रे मजूर ३०.०४.२०२७ 


Digitally signed by VARSHA SANDEEP BHAGAT 
N: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=WATER 


D 
VARSHA SANDEEP “2 
2.5.4.20=b200b2df2a6c433 1b4a626db8cf6d32f7b30a2c55 14a 


fe21882df51ab8cdaad2, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=2711C10FA6CF7DA605799BE6228F533334F26 
OEDEE79F096333766DAB604E021, cn=VARSHA SANDEEP 
BHAGAT 

Date: 2024.03.04 16:13:06 +05'30' 


(वर्षा भगत) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


